जलसंपदा विभागांतर्गत स्थापित प्रकल्प अंमलबजावणी 
कक्षास (PIU) मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३६/२०/लाक्षेवि (कामे) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - १५ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ : 9) शासन BIST क्र. Misc २०१७ /98/(9/99)/WR Est दिनांक १८/०५/२०१७ 
२) शासन आदेशा क्र. Misc 209¢/88E/(9120/92)/WR Est दिनांक ८/१०/२०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. सीडीए २०२०/(प्रक्र ३६/२०)/लाक्षेवि(कामे) दिनांक १४/०८/२०२० 


प्रस्तावना: 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 580७180918 and Efficient Approaches and 
Solutions in Water Management करीता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी Multi Stakeholder 
Platform (MSP) - Steering Board ची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर Steering Board ला 
तांत्रिक साहाय्य जागतिक बँकेला साहाय्य करणारे Water Resources Group - 2030 (WRG - 2030) 
करीत आहे. Multi Stakeholder Platform चा Beal लाभक्षेत्रातील Water Use Efficiency, 
sustainability आणि Productivity शी निगडित सर्व बाबींविषयी मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. यासाठी 
Command Area Work Stream स्थापन करण्यात आला आहे. 

संदर्भाधीन 6.2 येथील शासन निर्णयान्वये usp यांच्या शिफारशीनुसार जलसंपदा 
विभागाअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची (Plu) तीन वर्षे काळावधीसाठी स्थापना करण्यात आली 
आहे. सदर कक्षाचा कार्यकाळ दि ८/१०/२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 

दरम्यानच्या काळात, संदर्भाधीन 3 येथील शासन निर्णयान्वये सदर कक्षाची पुनर्स्थापना करण्यात 
आली असून जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे अंतर्गतच्या माहिती व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई 
यांचेकडे Plu संबंधी कामकाज सोपविण्यात आले आहे. 

सद्यःस्थितीत सदर कक्षामार्फत राज्यात नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची संकल्पना करून त्यांची प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे, सामाजिक संस्था व खाजगी सहभागाद्वारे (PPP) प्रकल्प 
राबविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना मार्गदर्शन करणे, नामिका प्रवेश प्राप्त (empaneled) अभिकरणांच्या 
साहाय्याने पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरून होणाऱ्या कार्यवाहीचे 
संनियंत्रण करणे व त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे आदी कामांचा समावेश आहे. सद्यःस्थितीत 
संदर्भाधीन शासन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर स्थापित Plu मार्फत सदर विविध कामे प्रगतीपथावर असून ती 
पूर्ण होण्यास सुमारे ३ वर्षांचा कालावधी आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सदर कक्षास मुदतवाढ देण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. याविषयी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्स्थापना करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
कक्षास सद्यःस्थितीत तीन वर्षे कालावधीसाठी दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३६/२०/लाक्षेवि (कामे) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२१५१२१५३४६८२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHAILA KISAN = 
JANGAM 


(शैला जंगम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खासगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

५. मा. विधानसभा /विधान परिषद यांचे सर्व सदस्य 

६. प्रधान सचिव (जसंप्र व विकास) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (जसं व लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञयता), मुंबई /नागपूर 
९. सर्व सहसचिव , उपसचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.संचालक , लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई 

११.आ. वि. स. व उ. स. ,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

१३.सर्व मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग 

१४.सर्व अधीक्षक अभियंता , जलसंपदा विभाग 

१५.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१६.लाक्षेवि कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


